सन २०१६ या वर्षी पिकांचे नुकसान होऊ नये 
याकरिता कृषिपंपाना १२ तासांचा थ्री फेज वीज 
पुरवठा केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता 
देण्याबाबत व महावितरण कंपनीस अनुदान 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.३६५/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मे, २०१८ 


संदर्भ :- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१६/ प्र.क्र.3६५/ऊर्जा-५, 
दि.५ जानेवारी, २०१८ 


झासन निर्णय :- 


सन २०१६-१७ मध्ये पावसाळ्याच्या कालावधीत माहे ऑगस्ट, २०१६ मध्ये पावसाने दडी 
मारल्यामुळे राज्यातील उभी पिके करपून जाऊ नये यासाठी उपयुक्त पाणीसाठ्याचा शोती सिंचनासाठी 
वेळेत वापर होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील विविध भागातील लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची मागणी विचारात 
घेऊन, राज्यातील पीक परिस्थितीनुसार कृषीपंपाना १२ तास थ्री फेज अतिरिक्त वीजेचा पुरवठा देण्याची 
कार्यवाही महावितरण कंपनीमार्फत करण्यात आली होती. सदर कार्यवाहीस मान्यता देण्याबाबत व 
महावितरण कंपनीस अनुदान देण्याबाबत उपरोक्‍त दि.५.१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. सदर आदेशातील क्र. २ अनुसार सदर कालावधीतील वाढीव वीज पुरवठ्यासाठी 
महावितरण कंपनीस आलेल्या अतिरिक्‍त रू.११५४.०३ कोटी या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी 
महावितरण कंपनीस कर्जरूपाने निधी उभारण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती. तसेच सदर 
कर्जावरील परतफेडीसाठी व व्याजाच्या रकमेसाठी महावितरण कंपनीस राज्य शासनामार्फत निधी 
उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सद्य:स्थितीत वित्तीय संस्थांकडून खुल्या 
बाजारातील कर्ज उभारण्यासाठी व्याजाचे दर अधिक असल्याने व सदर कर्जाचा व त्यावरील व्याजाच्या 
रकमेचा मोठ्या प्रमाणात शासनावर बोजा पडणार असल्याने, महावितरण कंपनीस आलेला अतिरिक्‍त 
खर्च रू.११५४.०३ कोटी या रकमेची प्रतिपूर्ती, महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरूपात करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनीने शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौ.संदर्भ क्र.११५/१८/व्यय-१६, 
दि. ०२.०५.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.३६५/ऊर्जा-५ 


3. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०३१७०४०५०२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Bhimashankar 0 0 aes 


And Labour De| ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309fc4 


Yallappa Manta घया 
(भि.य.मंता) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. उर्वरित सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

७. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव (व्यय), मंत्रालय, मुंबई 

११.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२.सचिव,महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कफ परेड, मुंबई-०५. 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०० ०२०. 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई 

१६.अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१७.निवासी ळेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१८. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाडगड, बांद्रा 
(पूर्व), मुंबई-५१ 

१९.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२०.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२१.कक्ष अधिकारी (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२२.सर्व कार्यासने (ऊज), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२३.निवडनस्ती- ऊर्जा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


